नाशिक जिल्ह्यातील मालेगांव तालुक्यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१५४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०६ डिसेंबर, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.का-५/सा.बां.प्रा.दे.वि.ना/प्रआ/ग्रामा दर्जोन्नत/माळेगांव (जि.नाशिक)/३९२२/सन - 
२०२२, दिनांक-२१/०६/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये नाशिक जिल्ह्यातील मालेगांव तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून 
रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला 
आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक यांनी सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी HAA आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात 
घेता, सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून Sulla करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील मालेगांव 
तालुक्यातील खालील रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | करावयाची एकूण दर्जोन्नती 
लांबी (कि.मी. नंतरचा क्रमांक 
ian ग्रामीण मार्ग २३८ ते नांदगांव | ०/०० ते ०/८५० | ०.८५० कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-२७८ 
तालुका हद्द रस्ता. 


एकुण लांबी ०.८५० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१५४/नियोजन-२ 
परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 


रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ०.८५० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (९७२४.३८० + ०.८५० 
म्हणजेच ९७२५.२३० कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१२२११३०१३०९७१८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN - a 
KACHARE eee 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


प्रत :- 
१) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक. 
३) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 
५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
) 
) 


(9) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


